शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व संलग्नित 
रुग्णालयांना सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षाकरीता 
२२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य या 
लेखाशिर्षाखाली, (१०) कंत्राटी सेवा या उदिष्टांतर्गत 
(जुले २०२१ च्या पावसाळी अधिवेशनात पुरवणी 
मागणीद्वारे मंजूर रु. १६९.२४ कोटी इतक्या निधी मधून 
३३ संस्थांना रू. ४६.९५ कोटी इतका) निधी वितरित 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पुमाअ-२०२१/प्र.क्र.१९९/प्रशा-२ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, 
गो. ते. संकुल इमारत, ९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई. 
तारीख: ०७ मार्च, २०२२ 
वाचा :- 
१) झासन पत्र क्रमांकः वैशिवि-२०२१/प्र.क्र.१८३/प्रशञा-२, दिनांक २७.०८.२०२१ 
२) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन यांचे पत्र क्रमांकः संवैशिवसं/(१०)कंसेवा/ 
अनिवित/आय-१/२०२१-२२/११५८७/२१, दिनांक ०७.०९.२०२१ 
३) वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, शासन निर्णय क्र. पुमाअ-२०२१/प्र.क्र. १९९/प्रशा- 
०२, दि. ०७.१०.२०२१ 
४) वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, शासन निर्णय क्र. पुमाअ-२०२१/प्र.क्र. १९९/प्रशा- 
०२, दि. ०५.०१.२०२२ 
५) वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, शासन निर्णय क्र. वैशिवि-२०२१/प्र.क्र. ३०१/प्रशा- 
०२, दि. २१.०१.२०२२ 
६) वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, शासन निर्णय क्र. पुमाअ-२०२१/प्र.क्र. १९९/प्रशा- 
०२, दि. ०२.०२.२०२२ 


प्रस्तावना: - 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या अधिपत्याखाळील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये 


व संलग्नित रूग्णालये यांना सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षात १०-कंत्राटी सेवा उद्दिष्टांतर्गत 


रू. १२४.३२ कोटी इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. सदर निधीपैकी आतापर्यंत एकूण 


रू. १२२.४१ कोटी इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे. तथापि, या उद्दिष्टातंर्गत पुरेसे अनुदान 


मंजूर झालेले नसल्याने कंत्राटी तत्वावर घेण्यात येणाऱ्या सुरक्षा रक्षकांच्या सेवा, वर्ग -४ पदांवरील 


घेण्यात येणाऱ्या कंत्राटी तत्वावरील सेवा तसेच तात्पुरत्या नियुक्‍तीने कार्यरत असलेले डॉक्टर्स यांच्या 


शासन निर्णय क्रमांकः पुमाअ-२०२१/प्र.क्र.१९९/प्रशा-२, दिनांक ०७ मार्च, २०२१ 


वेतनाची देयके अदा करण्यासाठी जुले, २०२१ च्या पावसाळी अधिवेशनात १०- कंत्राटी सेवा 


STATA रु. १६९.२४ कोटी इतक्या रक्कमेची पुरवणी मागणी मंजूर करण्यात आली आहे. उक्त 


एकूण रक्कमेपैकी आतापर्यंत एकूण रू. १००.४६ कोटी इतका निधी वित्त विभागाच्या मान्यतेने बीडीएस 


प्रणालीवर वितरित करण्यात आला आहे. 


उक्त रू. १६९.२४ कोटी पुरवणी मागणीच्या weaver, वित्त विभागाने एकूण ३३ संस्थांना 


उपलब्ध करून दिलेला रू. ४६.९५ कोटी इतका निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


शासन निर्णय:- 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व संलग्नित रुग्णालयांना सन २०२१-२२ या वित्तीय 


वर्षाकरीता २२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य या लेखाशिर्षाखाली, (१०) कंत्राटी सेवा या 


उद्दिष्टांतर्गत जुळे २०२१ च्या पावसाळी अधिवेशनात पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर रु. १६९.२४ कोटी 


इतक्या निधीपैकी खालील 33 संस्थांना एकूण रु. ४६,९५,५६,०००/- (अक्षरी रुपये होहेचाळीस कोटी 


पंच्याण्णव लक्ष छपन्न हजार फक्‍त) इतका निधी वितरित व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र संस्थेचे नाव लेखाशिर्ष | जुले २०२१च्या | यापूर्वी वितरीत | वितरीत 
पावसाळी निधी करावयाचा 
अधिवेशनात निधी 
मंजूर पुरवणी 
मागणी 
a] २ ३ | षु & 
[ae] . ।सरज.जी. समूह रूग्णालय, मुंबई २२१०१५८१ । ७४०३६ २९६१४ ४४४२२ 
२. | ससून सर्वोपचार रूग्णालय, पुणे २२१०१६२५ | ५६४४० २२५७६ ३३८६४ 
डु, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व usar वित्त ae ee 
रूग्णालय, नागपूर 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुमाअ-२०२१/प्र.क्र.१९९/प्रशा-२, दिनांक ०७ मार्च, २०२१ 


अ.क्र. | संस्थेचे नाव a जुलै 2029 च्या | यापूर्वी वितरीत | वितरीत 
पावसाळी निधी करावयाचा 
अधिवेशनात निधी 
मंजूर पुरवणी 
मागणी 
शिका सर्वोपचार रूग्णालय, सांगली २२१०१६७२ ३०११५ २२५८७ ७५२९ 
५. । सर्वोपचार रूग्णालय, मिरज २२१०१६८१ ६७५७ ३३७१८ ०. | 
६. | MATAR रूग्णालय, यवतमाळ २२१०३३५२ ३२३१६ २४२३७ ८०७९ 
शि सर्वोपचार रूग्णालय, धुळे २२१०३३६१ ४३१८६ १७२७४ २५९१२ 
८. जिल्हा स्री. रूग्णालय, यवतमाळ २२१०३५१२ ४४१६ १७६६ २६५० 
९. । अतिविशेषोपचार रूग्णालय, नागपूर । २२१०४४३७ । २२३४३ १६७५७ ५५८६ 
ही वि छत्रपती प्रमिळाराजे सर्वोपचार ee rer ततर a 
* | रूग्णालय, कोल्हापूर 20 १ 
हि १. | सर्वोपचार रूग्णालय, लातूर २२१०५१०१ ७६६१० ४५९६६ ३०६४४ 
१२. | सर्वोपचार रूग्णालय, अकोला २२१०५११२ | ५०४३७ २५२१८ २५२१९ 
ही शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व क क lanes दळ ee 
* रूग्णालय, जळगांव (अनिवार्य) ; 
इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय 
आहे. | यय २२१०२४६१ २३४६२४० २३८२३ ७ 
महाविद्यालय व रूग्णालय, नागपूर 
र डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रूग्णालय वकती ses seas sabe 
"| आणि संशोधन केंद्र, नागपूर 
१६. | कर्करोग रूग्णालय, औरंगाबाद २२१०८३१ । २६४५१ १९८३९ ६६१३ 
ग्रांट शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, 
वि मुंबई २२१०२३३६ ९१४२६ ६८५७० २२८५६ 
मुंबई 
१८ बरामजी गीजीभाय वैद्यकीय 22902384 १२६२२२३ ५०४८९ ७५७२४ 
"| महाविद्यालय, पुणे ; , : 
; शासकीय दंत महाविद्यालय व क पता वाय त 
. 0) [४ 
8 रूग्णालय, नागपूर ; : 
शासकीय दंत महाविद्यालय व 
२०. २२१०२३६३ ५१२७३ ३८४५५ १२८१९ 


रूग्णालय, मुंबई. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुमाअ-२०२१/प्र.क्र.१९९/प्रशा-२, दिनांक ०७ मार्च, २०२१ 


अ.क्र. | संस्थेचे नाव भ्र जुलै २०२१ च्या | यापूर्वी वितरीत | वितरीत 
पावसाळी निधी करावयाचा 
अधिवेशनात निधी 
मंजूर पुरवणी 
मागणी 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, 
२१. बोगदे २२१०२३८१ २०००० ८००० १२००० 
औरंगाबाद 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, 
२२. २२१०२३९२ ८४००० ६३००० २१००० 
नागपूर 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, 
२३. २२१०२४०७ २२७८५ १७०८९ ५६९६ 
मिरज 
% डॉ. वैशंपायन स्मृती शासकीय वैद्यकीय ता ee Peal 44 
र ७ oO 
महाविद्यालय, सोलापूर गै vies ae 
झासकीय दंत महाविद्यालय व 
२५. उगा लय गांवात २२१०२४७२ २५००५ १८७५४ ६२५२ 
, औरंगाबाद 
ह शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, 
६. तीह २२१०२४८१ २५५१४ १९१३६ ६३७९ 
नांदेड 
२७. | आरोग्य पथक, पैठण, औरंगाबाद २२१०३८२४ २०२५ १५१९ ५०६ 
२८. आरोग्य पथक, तासंगाव, सांगली २२१०३८२३२३ (920 २८८ ४२३२ 
1 स्व. श्री. वसंतराव नाईक शासकीय द रती ee Dies ee 
3 वैद्यकीय महाविद्यालय, यवतमाळ 8% SOT 8 Sa8 
ढु स्व. श्री. भाऊसाहेब हिरे शासकीय ee reer seed ९ 
०, ०0४३3० fe) 
वैद्यकीय महाविद्यालय, धुळे हनी 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, 
३१. ae २२१०५०५९ २२०९४ १६५७१ 4923 
लातूर 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, 
३२. त हा २२१०५०६८ ५८९१७ ४४१८८ १४७३० 
अकोला 
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज 
33. | शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, २२१०५०७७ ८७७०४ ६५७७८ २१९२६ 
कोल्हापूर 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुमाअ-२०२१/प्र.क्र.१९९/प्रशा-२, दिनांक ०७ मार्च, २०२१ 


अ.क्र. | संस्थेचे नाव लेखाशिर्ष जुलै २०२१ च्या | यापूर्वी वितरीत | वितरीत 
पावसाळी निधी करावयाचा 
अधिवेशनात निधी 
मंजूर पुरवणी 
मागणी 
ह शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व का व se 
. गोंदिया oO ४) poe 
3 रूग्णालय, गोंदिया अ लर 
वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, 
३५. मुंबई 22903398 pe १००० शि 
मुंबई 
शासकीय वैदयकीय महाविद्यालय व 
३६. नाद २२१०३३३२ 1 ०| २४५६२ शि 
रूगणलय, नांदेड 
एकूण १६९२४०३ १००४६५४ |) ४६९५५६ 


2. 


उपरोक्त प्रमाणे एकूण रु. ४६,९५,५६,०००/- (अक्षरी रुपये शोहेचाळीस कोटी पंच्याण्णव लक्ष 


छपन्न हजार फक्त) इतका निधी अर्थसंकल्पिय निधी बीडीएस वितरण प्रणालीवर वितरित करण्यात 
आला असून विभाग प्रमुख / नियंत्रक अधिकारी यांनी सदर तरतूद खर्च करतांना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प 


नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका यामधील वित्तीय नियमांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


३. 


दिनांक १५.०२.२०२२ अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.७२/२०२२ व्यय-१३, 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३०७१०४५१८१२१३ असा आहे. हा आदेठा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


JOGDAND 


Digitally signed by MAHADEO JOGDAND 
D 


IN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


MEDICAL EDUCATION AND DRUGS 


M A H A D F O DEPARTMENT, postalCode=400032, 
2.5.4,20=0477d837dcObO0fe2cbd45d17d07c62 


5c3417378f97d493a8a277fe fe 


lym=857 19993A847361 CF 1CE9678639 


7786A408A4972, 


C1 DO8CFDEE92DA209D709F545 
6D9EDE95236B8A8E7E2A2801 B8FEDO3DCF793 


3, MAHADEO JOGDAND 
Date: 2022.03.07 11:35:19 +05'30' 


(म. गि. जोगदंड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुमाअ-२०२१/प्र.क्र.१९९/प्रशा-२, दिनांक ०७ मार्च, २०२१ 


२. मा. राज्यमंत्री, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 

५. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 

६. सर्व संबंधित अधिष्ठाता, संबंधित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये. 

७. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र ८८, नागपूर/मुंबई. 

८. अधिदान व लेखाधिकारी मुंबई. 

९. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१०. वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई 

११. निवडनस्ती (प्रशा-२), वैद्यकीय शिक्षण विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


